कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड 
सबळीकरण व स्वाभिमान योजना. 
वीरमाता श्रीमती रुख्मीनबाई परसराम 
भालेराव, रा. पिंपळदरी, ता. औंढा 
(ar), जि. हिंगोली यांना जमीन वाटप 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक - जमीन-२०२०/प्र.क्र.१६/अजाक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक-जमीन- 
2094/ प्र.क्र.६४/अजाक दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१८, 


२) सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, हिंगोली यांचे पत्र क्र. सआसकहिं/ 
अजाउयो/कदागा/हाहीद जवान कवीचंद भाळलेराव/१०१८, दिनांक १०-०७- 
२०२०. 


प्रस्तावना - 


श्री. कवीचंद परसराम भालेराव , रा. पिंपळदरी, ता. औंढा car), जि. हिंगोली हे सीमा 
सुरक्षा दलामध्ये (8.5.5.) कर्तव्य बजावत असताना दिनांक ०६ जुलै,२००२ रोजी अनंतनाग, 
जम्मु व काऱ्मीर येथे शाहीद झाले. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या आई वीरमाता श्रीमती रुख्मीनबाई 
परसराम भालेराव, रा. पिंपळदरी, ता. औंढा (ना), जि. हिंगोली या भूमिहीन असून हाळाखीचे 
जीवन जगत आहेत. ही बाब विचारात घेऊन, वीरमाता श्रीमती रुख्मीनबाई परसराम भालेराव 
यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी मदत होण्याच्या दृष्टीने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड 
सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेतून जमीन देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


aR निर्णय - 


वीरमाता श्रीमती रुख्मीनबाई परसराम भालेराव, रा. पिंपळदरी, ता. औंढा ry), 
जि. हिंगोली यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी मदत होण्याच्या दृष्टीने एक विशेष बाब म्हणून 
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेबाबतचा झासन निर्णय दिनांक 
१४ ऑगस्ट,२०१८ मधीळ अट क्र.१६ (दारिद्रय रेषेखाली असल्याची अट) व अट क्र.१७ (Go TY 
वयाची अट) या दोन अटी एक विशेष बाब म्हणून या प्रकरणासाठी शिथील करण्यात येऊन 
वीरमाता श्रीमती रुख्मीनबाई परसराम भालेराव, जि. हिंगोली यांना सदर योजनेंतर्गत 
लाभासाठी पात्र ठरविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२०/प्र.क्र.९६/अजाक 


२. त्यानुसार जिल्हाधिकारी हिंगोळी व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण हिंगोली यांनी 
वीरमाता रुख्मीनबाई परसराम भालेराव, जि. हिंगोली यांना सदर योजनेंतर्गत जमीन 
वाटपाबाबतची कार्यवाही तातडीने करावी. 


3. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२३१५४३४८३८२२ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DINGLE 0॥९८५-. 
RAMCHANDRA वन 
(दिनेश डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.विरोधी पक्षनेता-विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
६. विभागीय आयुक्त, महसूल, औरंगाबाद, 

७. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

८. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली, 

९. प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण, औरंगाबद, 

१०. सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, हिंगोली, 

११. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग (महसूल) , मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रधान सचिव,ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली, 

१४. जिल्हा कृषी अधिकारी, हिंगोली, 

१५. जिल्हा भूमि अभिलेख अधिकारी, हिंगोली, 

१६. सह निबंधक, नोंदणी शुल्क व मूल्यांकन, हिंगोली, 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली, 

१९. उप विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली, 
२०. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, हिंगोली, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२०/प्र.क्र.९६/अजाक 


२१. नियोजन विभाग , (का १४३१) मंत्रालय, मुंबई 

२२. वित्त विभाग (व्यय १४/ अर्थ १७ मंत्रालय,मुंबई 

२३. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकणभवन , नवी मुंबई 

२४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प / नियोजन) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

२५. निवड नस्ती /कार्यासन अजाक. 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


